सूझन बी. अंथनी कोण होत्या? 


लेखिका: पॅम पोलॉक, मेग बेल्व्हीसो 
चित्रे व सजावट: माईक लेसी 


डू. च अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


सूझन बी. अंथनी कोण होत्या? 


णण टॅ शा 
छु & 


| 


लेखिका: पॅम पोलॉक, मेग बेल्व्हीसो 
चित्रे व सजावट: माईक लेसी 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


अनुक्रमणिका 


सूझन बी. अँथनी कोण होत्या? 
क्‍्वेकर पंथीय मुलगी 
कनयोहरीमधील सर्वीत हुशार महिला 
नव्या मित्र-मैत्रिणी 

मी तुझ्या पाठीशी उभी राहीन 
विश्‍वासघात 

क्रांती 

काम फत्ते 

नव्या सीमा 

संथ प्रगती 

अपयश अशक्य आहे 


कालक्रम 


सूझन बी. अंथनी कोण होत्या? 


५ नोव्हेंबर १८७२ हा राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीचा 
दिवस होता. युलरिसिस एस. ग्रॅन्ट आणि होरॅस ग्रीली हे 
दोन प्रतिस्पर्धी होते. न्यूयॉर्कमधील रॉचेस्टर येथे मते 
एकत्रित करण्यासाठी लोक मतदानपेटी जवळ बसले 
होते. रॉचेस्टर मधील पुरुष मतदान केंद्रात आले, त्यांनी 
मतपत्रिका भरली आणि ती मतपेटीत टाकत्ी. हे सर्व 
नेहमीप्रमाणेच चालू होते. 


परंतु, काळा पोशाख घातलेल्या एक मध्यमवयीन 
महिला दाराशी उभ्या होत्या. त्यांना सर्वजण ओळखत 
होते. त्या होत्या सूझन बी. अँथनी, महिलांच्या 
हक्कांसाठी लढणाऱ्या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या नेत्या. 
त्या आपल्या तीन बहिणींना सोबत घेऊन आल्या होत्या. 
त्यांना मतदान करावयाचे होते. 


१८७२ साली न्यूयॉर्कमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क 
नव्हता. काही वेळा विरोध दर्शवण्यासाठी महिला मतदान 
पत्रिका भरत असत. परंतु ही मते मोजली जात नसत. या 
वर्षी सूझनने स्वतः मत द्यायचे ठरवले होते. आतापर्यंत 
त्यांनी कधी मतदान केले नव्हते कारण त्यांचा बहुतेक वेळ 
देशभर प्रवास करण्यात आणि भाषणे देण्यात जात 
असल्याने त्या एखाद्या गावात रहिवासी असल्याचे सिद्ध 
करण्याइतका काळ एकाच ठिकाणी राहत नव्हत्या. परंतु या 
वर्षी तसे नव्हते. 


सूझन यांनी मतपत्रिका मागितली. अमेरिकेची 
नागरिक या नात्याने त्यांना मतदानाचा हक्क होता. 
अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या चौदाव्या दुरुस्तीची एक प्रत 
त्या घेऊन आल्या होत्या. त्यानुसार नागरिकांना मतदानाचा 
हक्क बहाल करण्यात आला होता. त्याचबरोबर त्यांनी 
न्यूयॉर्क राज्याच्या घटनेची एक प्रतही सोबत आणली होती. 


परंतु सूझन यांचे म्हणणे योग्य नाही असे सर्व पुरुषांचे 
मत होते. चौदाव्या दुरुस्तीनुसार केवळ सर्व पुरुषांनाच 
मतदानाचा हक्क मिळाला आहे असे त्यांचे मत होते. सूझन 
यांनी त्यांच्या नजरेला नजर भिडवली. त्यांच्या कारकिर्दीत 
त्या अनेक चिडलेल्या जमावांना सामोऱ्या गेल्या होत्या; 
त्यांच्यावर कुजकी अंडी आणि टोमॅटो देखील फेकण्यात 
आले होते. 


त्यांच्या प्रतिमा रस्त्यावरून फरफटत नेऊन त्यांचे दहनही 
करण्यात आले होते - आणि हे सर्व केवळ त्या समान हक्कांची मागणी 
करत होत्या म्हणून. या पुरुषांना सूझन यांचा सामना करणे शक्य 
नव्हते. त्यांनी त्यांना व त्यांच्या बहिणींना मतदान करू दिले. 


सूझनना अतिशय आनंद झाला. 


परंतु, तीन आठवड्यानंतर त्या घरी दिवाणखान्यात बसलेल्या 
असताना त्यांच्या दारावर थाप पडली. ते पोलीस उपायुक्‍त होते आणि 
त्यांना अटक करण्यासाठी आले होते. बेड्या घालण्यासाठी सूझन यांनी 
आपले हात पुढे केले. 


अमेरिकी सरकारला त्यांच्याशी सामना करायचा असेल, तर 
त्यासाठी त्या तयार होत्या. 


शे 


कापा 


१) ह पळ 
ह. "चि र | र रु ण 


प्रकरण १ 


क्वेकर पंथीय मुलगी 


सूझन बी. अँथनी या सात मुलांपैकी दुसऱ्या होत्या. 
त्यांना चार बहिणी आणि दोन भाऊ होते. १५ फेब्रुवारी १८२० 
साली त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांचे वडील डॅनिएल हे 
क्वेकर पंथाचे अनुयायी होते. त्यांची आई ल्युसी त्यांच्या 
विवाहापर्यंत बॅप्टिस्ट पंथात वाढल्या होत्या. क्वेकर 
पंथीयांना नाच-गाणे, छानछोकीचे कपडे किंवा दारु आवडत 
नसे, परंतु मुलांप्रमाणेच मुलींनाही शिक्षण दिले पाहिजे 
यावर त्यांचा विश्‍वास होता. म्हणून सूझन प्रमाणेच गुलेमा, 
हॅना आणि मेरी यांना आणि त्यांचे भाऊ डॅनियल, आणि 
जेकब उर्फ मेरिट यांनाही शिक्षण देण्यात आले. (एत्रिझा 
नावाची सूझनची बहीण दोन वर्षांची असतानाच मरण 
पावली होती.) 


वयाच्या सहाव्या वर्षांपर्यंत सूझन मॅसॅच्युसेट्स 
प्रांतातील एंडम्स येथे रहात असे. त्यानंतर हे कुटुंब 
बॅटनव्हिल येथे गेले, तिच्या वडिलांनी तेथे एक गिरणी सुरु 
केली. 


सूझनला शाळा आवडत असे. एखादे दिवशी 
वडिलांच्या गिरणीतील कामगार आजारी असेल, तर 
वडिलांच्या गिरणीत काम करणे देखील तिला आवडत असे. 
विशेषतः स्वतः पैसे कमावणे तिला फार आवडे - दोन 
आठवड्याच्या कामाचे तिला तीन डॉलर मिळत असत! 
स्वतःच्या कमाईतून तिने आपल्या आईसाठी सहा कपबशा 
विकत घेतल्या होत्या. 


एक दिवस सूझन शाळेतून घरी आली ती रागातच. 
तिच्या वर्गातील मुलग्यांना मोठे भागाकार शिकवत होते. 
तिलाही तसा भागाकार शिकायचा आहे असे तिने 
म्हटल्यावर शिक्षकांनी सांगितले की मुलींना असे 
भागाकार शिकण्याची काहीच गरज नव्हती. 


पण काही वेळा गिरणीतील घटनांमुळे सूझन 
कोड्यात पडत असे. एक दिवस तिने तिच्या वडिलांना 
सांगितले की सॅली एन हयात या कामगार महिलेला तिचे 
वरिष्ठ असलेल्या एल्रिजा यांच्यापेक्षा कापड विणण्याची 
अधिक माहिती होती. मग तिलाच का 'बॉस' केले नाही? 

म्हणून मग डॅनिएल अँथनी यांनी स्वतःच घरी एक तिच्या वडिलांनी उत्तर दिले, “गिरणीत एक महिला 
शाळा उघडली. तिथे मुलींनाही मुलांप्रमाणेच शिक्षण मिळे. 


मुकादम असून चालणार नाही.” 


१५ वर्षांची झाल्यावर सूझन वडिलांच्या शाळेतील 
लहान मुलांना शिकवू लागली. त्यानंतर दोन वर्षांनी ती 
ईस्टन नावाच्या जवळच्या शहरातील एका कुटुंबात राहून 
त्यांच्या मुलांना लिहायला व वाचायला शिकवू लागली. 
शिकवणे झाल्यावर ती घरकामातही मदत करत असे. 


आंत... कला 


सूझनने वडिलांचे म्हणणे ऐकले खरे, पण तिला काही 
ते पटले नाही. एखादी महिला पुरुषांप्रमाणेच एक चांगली 
वरिष्ठ का नाही बनू शकत? 


संध्याकाळी शाळा आणि काम झाल्यावर हे कुटुंब 
दिवाणखान्यात अनेक तास मजेत घालवत असे. त्या 
काळातील महत्त्वाच्या घटनांमध्ये रस घेण्यास डॅनिएल 
आपल्या मुलांना नेहमी प्रोत्साहन देत असत. त्यापैकी एक 
विषय होता, दारू तयार करण्यावर आणि मद्यपान 
करण्यावर बंदी आणणे. दुसरा होता गुलामगिरीची प्रथा 
नाहीशी करणे. 


/ ४ ४” र” 


आपल्या मुलीला शिकणे किती आवडते हे तिच्या त्यांचे चष्मे आणि आतले कपडे देखील विकले! 


वडिलांना माहित होते. म्हणून त्यांनी सूझनला सूझनच्या वडिलांनी आपल्या मुलांना स्वतंत्र होण्यास 
पेनसिल्व्हेनियातील हॅमिल्टन येथील डिबोरा मुलसन शिकवले होते. आता ती देखील स्वतंत्रपणे जगण्यास 
यांच्या स्त्रियांसाठीच्या धार्मिक शिक्षण संस्थेत शिकली आहे हे दाखवण्याची वेळ आली होती. ती स्वतः 
पाठवले. सूझनला ते फारसे आवडत नव्हते. तिला कामे करून आपला खर्च स्वतः भागवणार होती. 
आपल्या घरच्यांची खूप आठवण येई. र 
शि...” न्य म "प 

१८३७ सालच्या आर्थिक महामंदीमुळे अमेरिकेतील ४» र शश्र्त्ररत्र फर 

अनेक व्यवसाय बुडाले त्यात तिच्या वडिलांची गिरणीही ज्र< रर 20 या ४ 


बुडाली, त्यामुळे सूझनचे या संस्थेतील वास्तव्य संपले. 
आता या कुटुंबाकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी घरातील 
सामान-सुमान विकायला काढले, त्यात तिने आईला 
दिलेल्या कपबशाही होत्या. 


क्वेकर यांनाच 'मित्र' असेही संबोधले जाते, ही एक 
धार्मिक चळवळ आहे. परमेश्वराने दिलेल्या 'आतील 
प्रकाशा' नुसार प्रत्येकाने वागावे असे त्यांचे मत आहे. 


अमेरिकेतील पहिले क्‍्वेकर पंथीय हे सतराव्या 
शतकात इंग्लंड मधून आल्रे. धर्मस्वातंत्र्य मिळावे 
म्हणून बरेच जण अमेरिकेत आले, परंतु सुरुवातीला 
फक्त ऱ्होड आयलंड आणि पेनसिल्व्हेनिया येथेच 
त्यांना मान्यता देण्यात आली. ते साधे शेतकरी होते 
आणि परमेश्वराचे सान्निध्य लाभेल अशा पद्धतीची 
त्यांची राहणी होती. ते साधेच कपडे वापरत आणि नाच - 
गाणे, मद्यपान अशा कार्यक्रमात भाग घेत नसत. 

अमेरिकेतील गुलामगिरी नष्ट करण्यात त्यांचे 
मोठे योगदान होते. क्‍्वेकर पंथीय हे सार्वजनिकरित्या 
गुलामगिरीचा प्रथम निषेध करणाऱ्या समूहातील एक 


होते. 


1“ 


(१ पं , १ ४ 
शश प 


श्रे ४“ 


प्रकरण २ 


कनयोहरीमधील सर्वात हुशार महिला 


न्यूयॉर्कमधील न्यू रोशेल येथील क्वेकर पंथीयांच्या 
युनिस केनिया नावाच्या निवासी शाळेत सूझन सहाय्यक 
शिक्षक म्हणून काम करू लागल्या. त्याकाळी महिलांना 
केवळ शिक्षिकेची नोकरी करण्यासच परवानगी होती. 


काम मिळाल्याने सूझनना 
आनंद झाला. विवाहाची कल्पना 
त्यांना फारशी पसंत नव्हती. त्यांची 
बहीण गुलेमा हिचे स्थानिक 
न्यायाधीशांच्या मुलाशी म्हणजे 
ऐंरन मॅक्लीन यांच्याशी 
लग्न ठरल्यानंतर तिचा 
सूझनशी काहीच संपर्क 
राहिला नाही. 


तिची पत्रेही येईनात. जणू काही त्यांची बहीण अदृश्यच 
झाली होती. ही भीती व्यक्‍त करण्यासाठी सूझनने ऐंरनना पत्र 
पाठवले. “माझ्या मनातील बोलून दाखवण्यासाठी, सुख-दुःखे 
सांगण्यासाठी माझी प्रेमळ बहीण आता उरली नाही.” ऐँरन यांचे 
उत्तर काही दिलासादायक नव्हते. त्यांनी लिहिले होते: “बहीण 
आणि भावामुळे त्यांच्या लायकीपेक्षा दुप्पट त्रासच होतो.” 


ऐंरनने त्याच्या भावी मेहुणीची केवळ थट्टा केल्ली 
होती. परंतु सूझनसाठी ती विनोदाची बाब नव्हती. 
गुलेमाचे एकदा लग्न झाले की तिला कशावरही मालकी 
हक्क सांगता येणार नव्हता किंवा स्वतः होऊन कोणता 
करारही करता येणार नव्हता. तिच्या आयुष्यातील 
प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयात तिच्या पतीचा शब्द 
अखेरचा असणार होता. त्याकाळच्या कायद्यानुसार 
एक पत्नी आपल्या पतीला घटस्फोटही देऊ शकत नसे. 
सूझनना ही एक प्रकारची गुलामगिरीच वाटत होती. 


बहुतेक स्त्रियांना पत्नी आणि आई असण्याखेरीज 
निराळ्या आयुष्याची कल्पनाही करता येत नसे. सूझन 
यांच्या बहिणीचे, हॅनाचे, लग्न ठरले तेव्हा लग्नाच्या 
तयारीसाठी सूझन घरी आल्या. त्यानंतर त्यांनी 
न्यूयॉर्कमधील कनयोहरी इथे शिक्षिकेची नवी नोकरी 
स्वीकारली. सूझन आपले काका जोशुआ व नंतर चुलत 
बहीण मार्गारेट यांच्या सोबत राहू लागल्या. सूझन व 
मार्गारेट यांची छान मैत्री जुळली. सूझनच्या वडिलांचे 
आता चांगले चात्रले होते म्हणून आता घरी पैसे 
पाठवायची गरज नव्हती. त्यांनी स्वतःसाठी पांढऱ्या 
रंगाची रेशमी हॅट आणि हात गरम राहण्यासाठी 
कोल्ह्याच्या केसाळ कातडीचे हातमोजे घेतले. 


इतकेच नाही, तर त्या त्यांच्या आयुष्यातील 
पहिल्या नृत्यालाही गेल्या. क्वेकर पंथीयांच्या काही 
प्रथा आता त्यांनी मागे सोडल्या होत्या. 


2०22 27 - जे 


परंतु क्‍्वेकर पंथीयांच्या 
मद्‌यपानबंदी आणि 
गुलामगिरीला विरोध या कल्पना 
मात्र सोडल्या नव्हत्या. 
शिकवण्यापेक्षा यासाठीच्या 
राजकीय चळवळींमध्ये त्यांना 
आता अधिक रस वाटू लागला 
होता. वडील भेटायला आलेले 
त्यांना अतिशय आवडत असे. ते 
दोघे मिळून त्यांच्या ज्या 
नातेवाईकांचा अद्यापही 
गुलामगिरीला पाठिंबा होता, 
त्यांच्याशी गुलामगिरी नष्ट 
करण्याबाबत वाद घालत. त्या 
म्हणत असत, “हे लोक 
आपल्याला 'वेडे हटवादी 
म्हणतात, पण लवकरच त्यांचा 
मूर्खपणा त्यांच्या लक्षात येईल.” 


"9 1. कन्या 
ई- )/॥॥७॥॥10॥२५३ 
त्‌ ण २ ल 107२ 


१ मार्च १८४९ रोजी सूझन यांनी आपले पहिले सार्वजनिक 
भाषण केले. त्यावेळी दोनशे लोक उपस्थित होते. 
“*मद्‌्यपानविरोधी कन्या' नावाच्या, नशा आणणाऱ्या पेयांना 
विरोध करणाऱ्या महिला संघटनेने ते आयोजित केले होते. 
केवळ मद्‌यपानास बंदी एवढेच त्यांचे ध्येय नव्हते, तर 
मद्यपींच्या पत्नींना ते मदतही करत. 


मद्‌्यपानविरोधी 


एखाद्या माणसाने घरातले सर्व पैसे मद्यपानावर खर्च 
केले किंवा घरच्यांना मारहाण केली, तरी बाई काहीच करू 
शकत नसे. पुरुष हे घरातील कर्ते मानले जात. म्हणून 
त्यांच्या मुलांचे भवितव्य धोक्यात आले तरी देखील सर्व 
सत्ता त्यांच्याकडेच होती. 


आपल्या पहिल्याच भाषणात सूझन यांनी महिलांना 
आवाहन केले. “सुधारणेचा आग्रह कोणी धरायला हवा? 
ज्यांच्यावर सर्वाधिक अन्याय होतो त्या महिलांनीच नको 
का...?” दुसऱ्या दिवशी सर्वजण म्हणू लागले की, 'मिस 
अँथनी या कनयोहरीतील सर्वाधिक हुशार महिला आहेत.” 1४... शर नीती 

सूझन यांच्या या भाषणाने त्या जितक्या खुश झाल्या शि || १11१! ॥!1!!!!:) 1] | । | | । 
होत्या, तितक्‍याच त्या अचानक दुःखात बुडून गेल्या कारण ७. ॥॥॥॥॥॥॥॥/; 1 1]. ॥ | 
त्यांची चुलत बहीण मार्गारेट बाळाला जन्म दिल्यानंतर 


“7 त्मा ..<................]....]....] 
ऱ्ड 
न्ट 


रॉचेस्टरच्या घरी असताना जुलै १८४८ मध्ये 


अचानक मरण पावली. 
न्यूयॉर्कमधील सेनेका फॉल्स येथे झालेल्या एका 
ना कया काय ला व प्ारीर परिषदेची त्यांना माहिती मिळाली. ही परिषद 
रॉचेस्टरच्या नव्या घरी परत आल्या. घर बऱ्याच वेळा महिलांच्या हक्‍्कांसंबंधी होती. तेथे स्त्रिया आणि 
वडिलांच्या मित्रांनी भरलेले असे. पूर्वाश्रमीचे गुलाम आणि पुरुषांनी महिलांसाठी अधिक कायदेशीर हक्क, 
गुलामगिरीचे कट्टर विरोधक फ्रेडरिक डग्लस मतदानाचा अधिकार यासारख्या धक्कादायक बाबींची 


यांच्यासारख्या राजकीय सुधारकांचा त्यात समावेश असे. चर्चा केली होती. 


या परिषदेत महिला प्रथमच 
पुरुषांसमोर भाषण करण्यासाठी पुढे 
आल्या. त्याकाळी हे सर्व नवीनच 


होते. 


महिला आपल्या हक्कांसाठी 
झगडतील अशी कल्पनाही सूझन 
यांनी कधी केली नव्हती. क्वेकर 
पंथाच्या शिकवणीत मोठ्या झाल्या 
असल्या, तरी त्यांनी स्वत: मतदान 
करण्याचा विचारही केला नव्हता. 
महिला हक्कांविषयीच्या या 
परिषदेबद्दल त्यांना अधिक 
जाणून घ्यायचे होते. 


शशि डग्लस 


फ्रेडरिक डग्लस हे मेरीलँडमध्ये गुलाम म्हणून जन्माला आले होते. 
त्यांच्या मालकांच्या पत्नीच्या मदतीने त्यांना अक्षर ओळख झालीव ते 
स्वतःच प्रयत्नपूर्वक वाचायला शिकले. त्यानंतर त्यांनी इतर 
गुलामांनाही गुप्तपणे वाचायला शिकवले. 

१८३८ सात्री, ते स्वतंत्र असल्याची खोटी कागदपत्रे सादर करून 
फिलाडेल्फियाला जाणाऱ्या एका आगगाडीतून खलाशाच्या वेशात प्रवास 
करून त्यांनी आपत्री सुटका करून घेतली. गुलामगिरी विरोधातील एका 
भाषणात त्यांना पुढे येऊन बोलण्याची विनंती करण्यात आती. त्यांचे 
शह इतके चांगले झाले की गुलामगिरी नष्ट करण्याच्या चळवळीचे 
नेतत्व करण्यासाठी लोकांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. 


१.) टर 24.४. ७१ 1१2 
> १६ 


क ८४५ साली त्यांनी आपले आत्मचरित्र प्रकाशित केले. 
ते सर्वाधिक खपाचे पुस्तक ठरले. एक कृष्णवर्णीय व्यक्‍ती 
इतके सुरेख कसे लिहू शकेत्र अशी काहींना शंका आली. 


8 42॥2.41//02 


। 1162 


"९६७६५. १०७८ वड 


| ३१, 


«५६ 21 १०५ 890६ 


गुलामगिरी नेमकी कशी होती याचा उत्तम वृत्तांत 
म्हणून हे पुस्तक आजही वाचले जाते. १८४८ साली सेनेका 
फॉल्स येथील महिलांच्या हक्‍्कांसंबंधीच्या परिषदेस हजर 
राहित्रेलरे ते आफ्रिकी वंशाचे एकमेव अमेरिकन व्यक्‍ती 
होते. 


प्रकरण ३ 


नव्या मित्र-मैत्रिणी 


१८५० साली सूझन रॉचेस्टर मधील भूमिगत रेल्वेमध्ये 
काम करत होत्या. भूमिगत रेल्वे हे दक्षिणेकडील गुलामांना 
उत्तरेकडील गुलामगिरी नष्ट केलेल्या राज्यांत गुप्तपणे 
नेऊन मुक्‍त करणाऱ्या लोकांनी तयार केलेले एक जाळेच 
होते. त्या वर्षी त्यांनी न्यूयॉर्क राज्यातील सिरॅक्यूज येथील 
गुलामगिरी विरोधातील एका सभेला उपस्थिती लावली. 
आता गुलामगिरीबाबत सर्वत्र चर्चा सुरु झाली होती. 


107१0 827 
ठा 1 व 


किन १ ५ न 
"७५१ ८-- 


१८५० सातच्या पत्नायन केलेल्या 
गुलामांच्या संदर्भातील 
कायद्यानुसार गुलामांच्या मालकाला 
आपल्याकडील पळून गेलेला गुलाम 
जरी गुलामगिरी नष्ट केलेल्या प्रांतात 
सापडला, तरी त्याला पकडून आणता 
येत असे. या सभेत सूझन यांना 
विल्यम लॉइड गॅरिसन आणि जॉर्ज 
थॉमसन यांच्यासारख्या आघाडीच्या 
गुलामगिरी विरोधकांची भाषणे 
ऐकता आली. 


विल्यम लॉइड गॅरिसन 


१८०५साली जन्म झालेले 
विल्यम लॉइड गॅरिसन यांना, 
त्यांच्या वडिलांनी कुटुंबाचा 
त्याग केल्यामुळे, त्यांच्या आईने 
एकटीनेच वाढवले. लहानपणीच 
त्यांनी 'न्यूबरीपोर्ट हेरल्ड' या 
वृत्तपत्रात उमेदवारी केली. 
कालांतराने ते प्रकाशक झाले 
आणि गुलामगिरी विरोधात 
भाषणे करताना त्यांनी देशभर 
प्रवास केला. 


'न्यू इंग्लंड गुलामगिरी 
विरोधी संस्थेची* त्यांनी 
स्थापना केली, तसेच “लिबरेटर' 
नावाचे गुलामगिरी विरोधी 
वृत्तपत्रही सुरु केले. यादवी 
युद्धानंतर अखेर गुलामगिरी 
नष्ट झाल्यावर महिलांच्या व 


कृष्णवर्णीयांच्या कायदेशीर 
हक्कांसाठी लेख लिहून व 
भाषणे करून त्यांनी जनजागृती 
केली. १८७९ साली त्यांचा मृत्यू 
झाला. 


या सभेनंतर, 'द लिली" या गुलामगिरी विरोधी 
वृत्तपत्राच्या संपादक असणाऱ्या अमेलिया ब्लूमर या सूझन 
यांच्या मैत्रिणीने त्यांना सेनेका फॉल्स येथे येण्याचे 
आमंत्रण दिले. एक दिवस रस्त्यातून जाताना अमेलिया 
यांनी त्यांची मैत्रीण एलिझाबेथ कॅडी स्टेन्टन यांची 
सूझनशी ओळख करून दिली. एलिझाबेथ यांचा महिला 
हकक्‍्कविषयक परिषद आयोजित करण्यात मोठा वाटा होता. 
त्या दिवशी एल्रिझाबेथ यांना बोलण्यासाठी फारसा वेळ 
नव्हता - गॅरिसन आणि थॉमसन त्यांच्या घरी पाहुणे 
म्हणून राहण्यासाठी आले होते आणि त्यांची तीन लहान 
मुले त्या नसताना घरी काय गोंधळ घालतील याची त्यांना 
काळजी होती. परंतु त्या लहानशा भेटीतही त्यांचे 
एकमेकींबद्‌दल फार चांगले मत झाले. एलिझाबेथ यांचा 
पेहराव देखील छाप पडण्यासारखा होता. त्यांनी आणि 
अमेलिया यांनी पॅन्टवर घातलेले स्कर्ट किंचित 
गुडघ्याखाल्री आलेले होते. या नव्या तऱ्हेच्या कपड्यांना 
अमेलिया यांच्या नावावरून पुढे 'ब्लूमर' असे नाव मिळाले. 
हा पोशाख त्याकाळी धक्कादायक होता. 


काही महिन्यांनी, जानेवारी १८५२ मध्ये एलिझाबेथ 
अल्बनीमध्ये मद्यपानविरोधी मुलांच्या एका बैठकीला 
गेल्या. 


त्या 'मद्यपान विरोधी कन्या” या संघटनेच्या इतर 
महिलांसोबत बसल्या होत्या. काही वेळ पुरुषांनी केलेली भाषणे 
ऐकून सूझन देखील बोलण्यासाठी उभ्या राहिल्या. 


“भगिनींना बोलण्यासाठी बोलावले नसून त्यांनी 
केवळ ऐकावे आणि शिकावे,” असे त्यांना सांगण्यात आले. 


५७०७५॥.४*> 
४८४ ४010१ 
5॥॥॥ 
['0५॥>॥२१/१५- र 
९0९11" 


सूझनना इतका राग आला की त्या 
सभागृहातून बाहेर पडल्या. काय घडले हे सर्व 
त्यांनी आपली नवी मैत्रीण एल्रिझाबेथ कॅडी 
स्टेन्टन यांना सांगितले. आपण आपला 


स्वतःचा एक गट स्थापन करावा या सूझन 
यांच्या मताशी एलिझाबेथही सहमत होत्या. 
सूझन यांनी न्यूयॉर्क राज्य मद्यपानविरोधी 
महिला संघटना सुरु केली व एलत्रिझाबेथ त्याच्या 
अध्यक्ष झाल्या. एलिझाबेथ भाषण करायला 
आल्या तेव्हा त्यांनी ब्लूमर घातल्या होत्या 
इतकेच नव्हे, तर केसही आखूड कापले होते! 


एलिझाबेथ यांचा सूझन यांच्यावर मोठा प्रभाव होता. 
महिलांना हक्क मिळाल्याखेरीज त्या राज्यातील 
कायद्यांवर प्रभाव टाकू शकणार नाहीत हे सूझन यांच्या 
लक्षात येऊ लागले होते. महिलांना मतदानाचा हक्‍क 
मिळावा यासाठी त्या भाषणे देऊ लागल्या. आता त्या सुद्धा 
ब्लूमर घालू लागल्या होत्या. जून १८५३ मध्ये एलिझाबेथ व 
सूझन यांनी सुरु केलेल्या संघटनेला एक वर्ष झाल्यानिमित्त 
त्यांनी एक समारंभ केला. एलिझाबेथ यांनी महिलांच्या 
हक्कांसंबंधी भाषण केले आणि त्यात महिलांना 
घटस्फोटाचा हक्क मिळावा अशीही मागणी केली. 


या भाषणानंतर त्यांच्या संघटनेत पुरुषांना पदाधिकारी 
करावे किंवा कसे याबद्दल मतदान घेण्यात आले. 
एलिझाबेथ व सूझन यांचा या कल्पनेला पाठिंबा होता. 
स्त्रिया व पुरुष यांना एकत्र काम करता येईल असे त्यांचे मत 
होते. त्यांना हवे असलेले महिलांच्या संदर्भातील बदल संपूर्ण 
समाजासाठी फायद्याचे ठरणार होते. म्हणून पुरुषांना 
पदाधिकारी होण्याचे अधिकार देण्यात आले. 


त्यानंतर ताबडतोब, हजर असलेल्या पुरुषांनी काही 
महिलांच्या मदतीने एलिझाबेथ यांना अध्यक्ष पदावरून 
हटवले. संघटनेचे नावही त्यांनी “पीपल्स लीग* (जनता 
संघटना) असे बदलले आणि महिलांच्या हक्कांना असलेला 
पाठिंबा काठून घेतला! 


सूझन अतिशय संतापल्या. त्यांनी स्थापन केलेली 
संघटना महिला हक्कांना पाठिंबा देत नाही यावर त्यांचा 
विश्वासच बसेना! मग एलिझाबेथनी त्यांची समजूत 
काढली. “हे बघ सूझन,” त्या म्हणाल्या, “आता जे झाले 


ते विसरून जाऊया... आपल्याला याहूनही इतर अनेक 
मोठ्या कारणांसाठी लढायचे आहे.” 


४/'९५ / (१ 


4 


प्रकरण ४ 


मी तुझ्या पाठीशी राहीन 


२५ डिसेंबर १८५४ रोजी सूझन राज्यभर भाषणांचा 
दौरा करण्यासाठी आपल्या रॉचेस्टरमधील घरातून बाहेर 
पडल्या. चार महिन्यात न्यूयॉर्क राज्यातील सर्व ५४ 
विभागात भाषणे देण्याचे त्यांनी ठरवले होते. विवाहित 

महिलांना मालमत्तेचा हक मिळावा असे त्या भाषणातून 
सांगत. आता त्या ब्लूमर घालत नव्हत्या. 


०) 53 ५. १ ७१. ३१% 
न कश, ऱ क 


-*« 


श्र 
द 
य्ट्‌ 
टू 
शद 
टू 
ट्र 
च्छ 

लड 
<& 
शध 
- 
नट 
- 
द 


काही वेळा लोक केवळ त्या ब्लूमर घालतात म्हणून त्यांची 
खिल्ली उडवत असत. एलिझाबेथनी त्यांना ब्लूमर 
घालण्यापासून परावृत्त केले. 

कडक थंडीच्या दिवसात न्यूयॉर्क राज्यात प्रवास करणे सोपे 
नव्हते. प्रवासात त्यांना क्वेकर पंथाचे एक गृहस्थ भेटले आणि 
त्यांनी त्यांच्या आलिशान घोडागाडीतून सूझनना प्रवासाला 
नेण्याची तयारी दर्शवली. प्रवासात असताना त्यांचे पाय गरम 
ठेवण्यासाठी ते लाकडाचे ओंडके गरम करत असत आणि सूझन 
यांचे भाषण होईपर्यंत सभागृहाबाहेर थांबत असत. 


ही सोय झाल्याने सूझन खुश होत्या - पण मग 
त्यांच्या लक्षात आले की त्या गृहस्थांना त्यांच्याशी विवाह 
करायचा होता! त्यांनी आपले आयुष्यभराचे काम थांबवावे 
इतकेच नव्हे, तर ते त्यांना 'प्रोढ कुमारी" होण्यापासून 
वाचवत होते असाही त्यांना विश्वास वाटत होता! (१८५० 
च्या काळात 'प्रौढ कुमारी' म्हणून एकटीने जगणे यासारखे 
दुसरे दुःख नाही असे बहुतेक लोकांचे मत होते!) सूझन 
यांनी हा लग्नाचा प्रस्ताव नाकारला. 


त्यांच्या धकाधकीच्या कार्यक्रमामुळे सूझन यांची पाठ 
अतिशय दुखत असे, पण त्यांनी काम थांबवले नाही. 
त्यांच्या खर्चाचा त्या काटेकोरपणे हिशोब ठेवत असत. 
त्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी आलेले लोक त्यांना २५ सेंट 
अशी फी देत असत, तेवढीच त्यांची कमाई होती. 


न्यूयॉर्क राज्यात प्रवास करताना सूझन गुलेमा आणि 
हॅना या आपल्या विवाहित बहिणींना भेटल्या. आपली 
बहीण जे काम करते त्याचा त्यांना अभिमान होता. 
त्यांच्याकडे गेल्या असताना सूझन यांच्या लक्षात आले की 
एक पत्नी आणि माता असण्याचे आयुष्य हे त्यांना 
मानवणारे नव्हते. कनयोहरी येथे भाषण करण्यासाठीही 
त्या गेल्या. तिथे त्यांना जोशुआकाका आणि अनेक जुन्या 
मित्र-मैत्रिणी भेटल्या. 


त्यांच्या पूर्वीच्या शाळेतील शिक्षकांनी त्यांनी परत 
शाळेत यावे यासाठी प्रयत्न केला, पण त्यांचे काका 
म्हणाले, “नाही!” कोणीही शिकवू शकेल, पण सूझन 
यांचे खरे कार्य होते, “कायद्यासंबंधी लोकांना विचार 
करायला लावणे आणि त्यासाठी जनजागृती करणे.” 


त्या काही दिवस आराम करण्यासाठी कुटुंबात परत 
आल्या. त्यांची बहीण मेरी आता शिक्षिका झाली होती. 
त्यांचा भाऊ मेरिट हा जॉन ब्राऊन नावाच्या गुलामगिरी 
विरोधी नेत्याबरोबर काम करायला कॅन्सस मध्ये 
जाण्याच्या विचारात होता. 


गुलामगिरी विरोधातील संस्थेत र्य यान्यचज 
सूझन यांनी काम करायला सुरुवात केली. श्‌ 2. .॥] | 
शिक्षकांच्या परिषदेतही त्या महिलांचे ॥९१! 
हक्क व गुलामगिरी नष्ट करण्याबाबतचे 1०७०५०७८०६... 
आपले विचार मांडत. १८५७ सात्री न्यूयॉर्क 


राज्यातील शिक्षकांच्या परिषदेत त्यांनी ॥ ७० षां! 


- अशी मागणी केल्ली की गोऱ्या व काळ्या म पिळी 


मुलांनी एकाच शाळेत शिकावे, याने 
सर्वानाच त्याकाळी धक्का बसला. सूझन 
आणखी असेही म्हणाल्या की या शाळेत 
मुलगे व मुली यांनी एकत्रच शिकावे. 


१८६० साली सूझन व 
एलिझाबेथ यांना एक मोठे यश 
मिळाले. त्या दोघींच्या 
प्रयत्नामुळे न्यूयॉर्क राज्याने 
विवाहित महिलांना मालमत्तेचा 
आणि आपल्या स्वतःच्या नावाने 
व्यवसाय करण्याचा हक्क बहाल 
केला. 


अब्राहम लिंकन 


१८६१ साली अब्राहम लिंकन अध्यक्ष म्हणून निवडून 
आल्यापासून सूझन यांनी आपल्या गुलामगिरी विरोधी चळवळीत 
अधिक जोमाने काम करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी स्वतः 
लिंकन जरी गुलामगिरीच्या प्रथेविरुद्‌ध होते, तरीही त्यांनी 
गुलामांच्या मालकांच्या हक्कांचे समर्थन केले. गुलामगिरी बंद 
करण्याऐवजी ती वाठू देणार नाही असे त्यांनी आश्‍वासन दिले. 
गुलामगिरीवर संपूर्ण बंदी आणि आफ्रिकन अमेरिकन लोकांना 
समान हक्क याबाबत कोणताही समझोता करण्यास सूझन तयार 
नव्हत्या. 

एलिझाबेथ व सूझन यांनी भाषणांचा एक दोरा आयोजित 
केला. संतापलेल्या जमावांनी प्रत्येक स्टेशनवर त्यांचा घोषणा देऊन 
निषेध केला आणि त्यांच्यावर कुजकी अंडी देखील फेकली. सूझन 
यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्यांची रस्त्यातून फरफटत मिरवणूक 
काठून त्या प्रतिमांचे चोकाचोकात दहनही करण्यात आले. 


न्यूयॉर्कमधील युटिका येथे जमलेल्या जमावाने ज्या 
ठिकाणी गुलामगिरी विरोधात त्या भाषण करणार होत्या, तेथे 
जाण्यापासून त्यांना रोखले. तेथील मेयरनी त्यांना सुरक्षित 
ठिकाणी नेण्याची तयारी दर्शवली. “मला मुळीच भीती वाटत 
नाही,” सूझन यांनी उत्तर दिले. “खरे तर तुम्हीच भित्रे आहात... 
मी तुमच्या मदतीचा धिक्कार करते.” पण ते त्यांना बळजबरीने 
त्या सभागृहापासून दूर घेऊन गेले. 

१२ एप्रिल १८६१ रोजी यादवी युद्‌धाला सुरुवात झाली. 
देशात युद्ध चालले असल्याने महिलांच्या हक्‍्कांसाठीचा लढा 
तात्पुरता थांबवावा असे एलिझाबेथ यांचे मत होते. सूझनना ते 
मान्य नव्हते, परंतु त्यांनी एलिझाबेथ यांचे म्हणणे मानले. नंतर 
मात्र दोघींनाही या निर्णयाने पश्चाताप झाला. 


महिला हकक्‍्कांसंबंधीच्या लढ्यात जरी 
त्यांच्या पदरी निराशा आली असली, तरी 
गुलामगिरी विरोधात त्या भाषणे देतच होत्या. 
प्रकरण ५ नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला त्या रॉचेस्टरला 

विश्‍वासघात आल्या होत्या. एका रविवारी सकाळी, सूझन 
आपल्या वडिलांबरोबर अब्राहम लिंकनने 
नुकत्याच केलेल्या गुलामगिरी वाढू न 
देण्याच्या जाहीरनाम्यावर चर्चा करत होत्या. 
या जाहीरनाम्यानुसार दक्षिणेकडील - 
राज्यातील गुलामांना मुक्‍त करण्यात आले होते. अचानक डॅनियल 
यांचे पोट अतिशय दुखू लागले. सूझननी त्यांना अंथरुणावर झोपवले. 
परंतु, दुर्दैवाने ते यातून बरे झाले नाहीत आणि दोन आठवड्यांनी 
त्यांचे निधन झाले. फ्रेडरिक डग्लस सारखे अनेक प्रसिदध 
गुलामगिरीविरोधक त्यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी झाले होते. 


युद्धाच्या प्रयत्नात जर महिलांनी सहभाग घेतला, तर 
कैंद्राचा विजय झाल्यावर त्यांना त्यानिमित्ताने मतदानाचा 
हक्क बहाल करण्यात येईल असे एलिझाबेथ यांना वाटत 
होते. सूझन यांना मात्र अशी खात्री वाटत नव्हती. १० एप्रिल 
१८६२ रोजी त्यांचे मत खरे असल्याचे सिद्ध झाले. न्यूयॉर्क 
राज्याच्या विधानसभेवर आता महिला हक चळवळीचा 
दबाव नसल्याने विवाहित महिलांना मालमत्तेचा व 
स्वतंत्रपणे व्यवसाय करण्याचा हक्क देणाऱ्या 
कायद्यातील अनेक तरतुदी रदद केल्या गेल्या. दोन 
वर्षांपूर्वीच महिलांना हक्‍क देणारा हा कायदा पारित | 
करण्यात आला होता. सूझननी लिहिले, “जुने कार्यकर्ते 
झोपलेत हे पाहून तरुण विरोधकांना चेव आला आहे.” 
सूझन साठी हा एक धडाच होता: आपले काम त्यांनी वह 
क्षणभर जरी थांबवले, तरी ज्यासाठी लढा चालू होता ते सर्व 
नाहीसे होण्याची भीती होती. 


वडिलांच्या मृत्यूने सूझनना फार मोठा धक्का बसला. 
वडिलांचा सूझनना मोठाच पाठिंबा होता. आपत्ली बहीण मेरी व 
आई यांना आता एकट्याने राहावे लागेल हा विचार त्यांना सहन 
होत नव्हता. परंतु त्यांनी आपले काम चालू ठेवावे अशीच 
वडिलांची इच्छा असणार हे देखील त्यांना माहित होते. एलिझाबेथ 
व सूझन यांनी न्यूयॉर्कमध्ये एक महिला सभा आयोजित केली. 
तेथे महिलांनी मतदानाच्या हक्कासाठी, म्हणजे प्रत्येक 
नागरिकाला - गोरा किंवा काळा, स्त्री अथवा पुरुष - या सर्वांना 
मतदानाचा हक्क असावा, यासाठी लढा दिला. 


एप्रिल १८६५ मध्ये यादवी युद्धाचा शेवट झाल्यानंतर 
मतदानाचा हक्क हा एक महत्त्वाचा विषय बनला. 
विधानमंडळात (अमेरिकेतील काँग्रेसमध्ये) राज्यघटनेत एक 
दुरुस्ती सुचवण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार कृष्णवर्णीयांना 
मतदानाचा हक्क देण्यात येणार होता. जरी सर्व नागरिकांना 
मतदानाचा हक्क देण्यात येणार होता, तरी नागरिक म्हणजे 
“पुरुषः अशी व्याख्या करण्यात आली होती! अशा प्रकारे 
पहिल्यांदाच महिलांना प्रयत्नपूर्वक वगळण्यासाठी 
राज्यघटनेतील शब्द बदलण्यात येत होते. 


सूझन अतिशय संतापल्या. गुलामगिरी विरोधकांनी 
कृष्णवर्णीयांना मतदान करण्याचा हक्क मिळवून देण्याच्या 
चांगल्या कल्पनेचा विपर्यास करून महिलांना त्यातून वगळले 
होते. १८६६ साली गुलामगिरी विरोधातील एका सभेत राष्ट्राध्यक्ष 
वेंडेल फिलिप्स यांनी हा निग्रोंचा विजय' असल्याचे जाहीर केले. 
त्यांच्या मते कृष्णवर्णीयांच्या मतदानाच्या ह्कात ढवळाढवळ 
करून महिलांनी तो आपल्यासाठीही मागणे म्हणजे स्वार्थीपणा 
होता. एलिझाबेथ यांनी मध्येच उठून म्हटले, “आफ्रिकन वंशात 
केवळ पुरुषच असतात असे तुम्हाला वाटते का?” 


सूझन व एलिझाबेथ यांनी महिलांना मतदानाचा 
अधिकार मिळावा यासाठी दहा हजार सह्या असलेला एक 
अर्ज विधानमंडळास सादर केला, परंतु गुलामगिरी 
विरोधकांनी आपला 'केवळ पुरुषांसाठी मतदानाचा* हेका 
चालूच ठेवला. न्यूयॉर्क राज्याच्या विधिमंडळाने 
नागरिकांच्या व्याख्येतून 'गोरे' हा शब्द वगळला, परंतु 
'पुरुष' हा शब्द मात्र कायम ठेवला. गुलामगिरी विरोधी 
संघटनेने आता सूझन यांच्याकडे पाठ फिरवली. त्यांनी 
लिहिलेली पत्रे वृत्तपत्रात छापण्यासही त्यांनी नकार दिला. 
“आता दरवाजे कायमचे बंद झाले आहेत,” सूझन 
म्हणाल्या. 


महिलांनाही मतदानाचा अधिकार असावा या 
आपल्या मागणीमुळे महिला कृष्णवर्णीयांना 
मतदानापासून दूर ठेऊ पाहत आहेत असा आरोप 
गुलामगिरी विरोधक त्यांच्याविरुद्ध करू लागले. 
कृष्णवर्णीय महिलांना अद्याप एकत्र येऊन मतदानाचा 
अधिकार मागण्यासाठी संघटना करण्याची संधीच 
मिळाली नव्हती. परंतु, एक कृष्णवर्णीय महिला मात्र यावर 
आवाज उठवत होत्या. सोजर्नर ड्र॒थ म्हणाल्या, “... 
कृष्णवर्णीय पुरुषांच्या मतदानाच्या हक्कासाठी मोठी 
चळवळ उभी आहे, पण कृष्णवर्णीय महिलांच्या 
हक्काबाबत मात्र एक शब्दही ऐकू येत नाही. म्हणजे 
कृष्णवर्णीय पुरुष त्यांच्या स्त्रियांचे मालक बनतील.” 


ड््डि ड्र्थ 


सोजर्नर ट्रथ (इझाबेला बौम्फ्री) यांचा न्यूयॉर्क राज्यातील 
स्वॉर्टकिल येथे गुलाम म्हणून १७९७ मध्ये जन्म झाला. 
सोफिया या आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन गुलामगिरीतून 
पळ काढल्यानंतर त्यांनी सोजर्नर ट्रथ हे नाव घेतले. नंतर 
त्यांना समजले की त्यांच्या मुलाचा- पीटरचा - मालकाकडून 
छळ केला जात होता. न्यायालयात एका गोऱ्या गृहस्थांना 
आव्हान देऊन तो खटला जिंकणाऱ्या त्या पहिल्याच 
कृष्णवर्णीय महिला होत्या. ओहायो मधील एका महिला हक्क 
विषयक परिषदेत त्यांनी “मी देखील एक महिला नाही का?” हे 
प्रसिदध भाषण केले. 


शै 10(॥॥!! 
1503003७७१ 1१01 


(५५००000700 
“मी एका पुरुषाइतकेच काम करू शकते, - आणि 


मिळेल तेव्हा- त्याच्याडइतकेच अन्न खाऊ शकते; शिवाय 
चाबकाचे फटकेही खाते. मग मी एक महिला नाही का?” 


यादवी युद्धाच्या वेळी केंद्रातर्फे काळ्या सैनिकांची 
भरती करण्यासाठी त्यांनी मदत केली. १८६४ साल्री त्यांची 
व अब्राहम लिंकन यांची भेट झाली. 


वौशिंग्टन डीसी मध्ये त्या घोडागाडीतून मुद्दाम 
प्रवास करत असत, कारण कृष्णवर्णीय प्रवासीदेखील 
गोऱ्यांबरोबर प्रवास करू शकतात हे त्यांना दाखवून 
दयायचे होते, आणि त्यात त्या यशस्वीही झाल्या. 


१८८३ मध्ये त्यांचे निधन झाले. 


“न्यूयॉक ट्रिब्यून' चे संपादक होरॅस ग्रीली हे सूझन व त्यांच्या 
मित्रमंडळींचे नवे शत्रू ठरले. ट्रिब्यून' हे देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या 
वृत्तपत्रांपैकी एक होते. एके काळी ग्रीली यांनी महिला हक्कांना पाठिंबा 


दिला होता. आता मात्र ते केवळ पुरुषांना असा हकक असावा या फन्ना 
मताच्या गुलामगिरी विरोधकांच्या बाजूचे होते. महिलांच्या (्ऱ्घ् र 1२१1९151२8 या 
मतदानाच्या विरोधातील लेखांनी त्यांचे वृत्तपत्र मनवे होते. | ३15. ए.॥/ ९॥11010५ 
की 0010 8 / ड्‌ ।  €£€0ए॥१7॥॥॥.१४ 1.५11,. 

नी 00 1 ( 07059 (९/७..)€0८. 2.॥867. 
वायला द टन १ १7 ५/-5 001022. 
यांच्याविषयी कोणतीही बातमी न ि “ण --- ----"या 
१.4 त्व 11010 सूझन व एलिझाबेथ यांच्या लक्षात आले होते की 
सामाजिक घटनांच्या पष्ठावर जर हि 

तय कात र महिलांना जर समान हक्क मिळवायचे असतील, तर 
एलिझाबेथ यांच् र 
तिहिण्याचीवेळ आलोच. तरत त्यांना स्वतःलाच त्यासाठी लढा द्यावा लागेल. 
त्यांचा उल्लेख श्रीमती हेनरी बी. 
स्टेन्टन' असा करीत असत. होरॅस ग्रीली 
दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर ते 
त्यांच्या पतीच्या नावानेच त्यांचा 
उल्लेख करत. त्यांच्या स्वतःच्या 
कामाचा ते कधी उल्लेखही करत 


नसत. 


प्रकरण ६ 


क्रांती 


महिला हक्कांविषयी भाषण 
करण्यासाठी सूझन कॅन्सस येथे 
गेल्या होत्या. जॉर्ज फ्रान्सिस ट्रेन 
देखील त्यांच्याबरोबर गेले होते. 
सूझन यांच्याबरोबर काम 
करणाऱ्या ल्युसी स्टोन नावाच्या 
कार्यकर्तीच्या यजमानांनी, 
म्हणजे हेनरी ब्लॅकवेल यांनी, 
ट्रेन यांना पाठवले होते. ट्रेन हे 
लोकशाहीवादी (डेमोक्रेट) होते. 
महिलांच्या मतदानाला जरी 
त्यांचा पाठिंबा असला, तरी ते 
गुलामगिरीच्या बाजूचे होते. 
त्यांच्या गुलामगिरी संबंधीच्या 
मतांशी जरी सूझन सहमत 
नसल्या, तरी महिलांच्या 
हक्कांबाबत बोलणारे ते एक 
चांगले वक्‍ते होते. 


महिलांच्या हक्कांसाठीच्या वृत्तपत्राला ते आर्थिक सहाय्य 
करतील, असे ट्रेन यांनी जाहीर केले. 'रेव्होल्यूशन' हे एक 
साप्ताहिक असणार होते. “पुरुषांसाठी त्यांचे हक्क, अधिक 
काही नाही; महिलांना त्यांचे हक्‍क, त्यात तडजोड नाही,” असे 
त्यांचे घोषवाक्य होते. सूझन या साप्ताहिकाचे व्यवस्थापन 
पहात असत. एल्रिझाबेथ कॅडी स्टेंटन आणि पारकर 
पिल्सबरी या संपादक होत्या. 


ी परंतु रिपब्लिकनानी महिलांचा समावेश करण्यास नकार 
ते.॥९ गर)९७0 |॥॥॥५)॥ दिला. जोपर्यंत महिलांचा समावेश होत नाही तोपर्यंत सूझन या 
>>>: दुरुस्तीस मान्यता देणार नव्हत्या. 


सूझन व एलिझाबेथ यांनी न्यूयॉर्कमध्ये एक सभा घेतली 


रिपब्लिकन- गुलामगिरी समर्थक पक्षाने- या सर्वाचा आणि त्यांनी एक नवीन संघटना स्थापन केली. तिचे नाव होते, 
निषेध केला. होरॅस ग्रीली यांनी हे नवे वृत्तपत्र सुरु होत राष्ट्रीय महिला मतदार संघटना". 'राष्ट्रीय* हा शब्द त्यांनी 
असल्याचे निवेदनही ट्रिब्यून' मध्ये छापण्यास नकार दिला. मुद्दामच वापरला होता कारण त्या अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या 
'न्यूयॉर्क संडे टाइम्स' च्या संपादकांनी म्हटले, की एलिझाबेथ दुरुस्तीसाठी लढा देत होत्या, ज्यामुळे सर्व राज्यातील महिलांना 
यांनी आपल्या 'घरकामाकडे' लक्ष द्यावे आणि सूझन यांना मतदानाचा हक्‍क मिळाला असता. 


“एक चांगला पती आणि गोंडस बाळ* मिळायला हवे! 


“द रेव्होल्यूशन* चा पहिला अंक ८ जानेवारी १८६८ रोजी 


प्रकाशित झाला. या साप्ताहिकात सर्व प्रकारच्या लेखांना मुभा 0 जल ती, | 

होती, इतरत्र ज्यांना बंदी होती असे विषयही यात असत. यात 

एलिझाबेथ यांनी घटस्फोटाच्या अधिक चांगल्या कायद्याची, 

महिलांसाठी समान वेतनाची आणि महिलांना पॅन्ट 

घालण्याचा अधिकार देण्याची मागणी केली. ् 2 ऱ््- 3 १ [9 ५1।(0)॥९॥%!. ९6 ग 
फेब्रुवारी १८६९ मध्ये मतदानाच्या हक्काचे संरक्षण ॥ ॥/४()॥५/॥/ 


करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने विधिमंडळात एक नवीन 
दुरुस्ती सुचवली. त्यात म्हटले होते की, “वंश, वर्ण किंवा 
यापूर्वी गुलाम असणे” या कारणासाठी मतदानाचा हक्‍क 
नाकारला जाऊ नये. 


५ - [२ /.(1 
/» « ९ () [.. | ४ 1 । (3 र्से 


|२१११/ 5/ 
“किवा लिंग” असे ऐकण्यास मिळावे अशी सूझन व 
तिच्या सहकाऱ्यांची इच्छा होती 


दरम्यानच्या काळात ल्युसी स्टोन व इतरांनी 
क्‍्लीव्हलँडमधील एका परिषदेत 'अमेरिकन महिला मतदार 
संघटना* स्थापन केली. राष्ट्रीय स्तरावरील दुरुस्ती ऐवजी या 
गटाने प्रत्येक राज्यात मतदानाचा हक्क मिळण्याची मागणी 
केली. 


त्यांनी जरी म्हटले की त्या राष्ट्रीय संघटनेच्या 
विरोधात नव्हत्या, तरीही या चळवळीतील ही फूट 
त्यातील सर्वांच्याच लक्षात आत्री. 'अमेरिकन* गटातील 
सदस्य अधिक श्रीमंत होते आणि सूझनच्या गटाइतके 
सामाजिक वर्तणुकीचे नियम धाब्यावर बसवत नसत. 


सूझन व एलिझाबेथ यांचे साप्ताहिक चालू होते परंतु 
त्यांचा आर्थिक तोटा होऊ लागला होता. एलिझाबेथ 
यांच्या धक्कादायक कल्पनांमुळे जाहिरातदार दूर राहत 
होते. मतदानाच्या चळवळीतील आणखी एक कार्यकर्त्या, 
इझाबेल हूकर यांनी त्यांची प्रसिदध लेखिका असणारी 
सावत्र बहीण हॅरियट बीचर स्टोव्ह यांना आपले नवीन 
पुस्तक 'रेव्होल्यूशन” मध्ये क्रमश: प्रसिद॒ध करण्याची 
विनंती केली. त्यामुळे नक्कीच जाहिराती मिळाल्या 
असत्या. परंतु इझाबेल यांच्या सावत्र बहिणीची एक अट 
होती: या साप्ताहिकाचे नाव बदलून काहीतरी चांगले 
ठेवावे. एलिझाबेथ यांचे मत सूझन यांनी विचारले. 
एलिझाबेथ म्हणाल्या, “.. हे बघ सूझन, मला वाटते की ही 
एक मोठीच चूक होईल. 'गुलाबकळी" सारखे एखादे नाव 
नटून थाटून येणाऱ्या महिलांसाठी ठीक असेल... पण 
आपल्यासाठी... 'रेव्होल्यूशन' सारखे दुसरे नाव सापडणार 


नाही.” 


| 


१ | 0./॥॥॥0॥॥1 


॥॥॥8) ॥॥1 ॥11॥॥| ॥४४॥( | | 


लेखिकेने आपला प्रस्ताव मागे घेतला. मे १८७० 
मध्ये रेव्होल्यूशन' बंद झाले त्यावेळी त्यांच्यावर 
१०,००० डॉलरचे कर्ज होते. ते फेडण्यासाठी सूझन 
भाषणांच्या दौऱ्यावर निघाल्या. 


प्रकरण ७ 


काम फत्ते 


*राष्ट्रीय आणि 'अमेरिकनः 
महिला मतदार संघटनेतील 
गटांमध्ये पडलेल्या फुटीमुळे 
आलेला कडवटपणा अद्याप ताजा 
होता. 'अमेरिकन'* संघटनेने 
पुरुषांनाही पदाधिकारी नेमले होते. 
(राष्ट्रीय' संघटनेला ते मान्य 
नव्हते.) हेनरी वॉर्ड बीचर हे त्यांचे 
पहिले अध्यक्ष होते. त्यांनी सर्व 
महिला मतदार संघटनांना 
“अमेरिकन* मध्ये एकत्र आणण्याचा 
प्रयत्न केला. 


हेनरी वॉर्ड बीचर 


या वेळेपर्यंत सूझन जवळ 
जवळ ५० वर्षांच्या झाल्या होत्या. 
अमेरिकेत त्यांचे मोठेच नाव आणि 
दबदबा होता. वृत्तपत्रे त्यांना 
'नेपोलियन' (संपूर्ण युरोप जिंकणारा 
फ्रेंच महाराजा) 


“बिस्मार्क? (जर्मनी बळकट बनवणारा राजकारणी) 
आणि 'जनरल* म्हणत असत. त्या वर्षीच्या त्यांच्या 
वाढदिवसाच्या समारंभात जमलेल्या मित्र-मैत्रिणींसमोर 
भाषण करण्यासाठी त्या उभ्या राहिल्या तेव्हा त्यांच्या 
तोंडून शब्दच फुटेना. त्यांनी म्हटले, “महिला हक्कांना 
विरोध करणारा समुदाय जर समोर असता तर काय 
बोलायचे ते मला माहित आहे.” आयुष्याच्या या टप्प्यावर 
आपल्या जवळच्या मित्र-मैत्रिणींपेक्षा महिलांच्या 


मतदानाला विरोध करणाऱ्या अनोळखी लोकांसमोर 
बोलण्याची सूझन यांना अधिक सवय होती. 


१८७२ सालच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत मत देण्यासाठी 
त्या अगदी वेळेत रॉचेस्टरला पोचल्या. मतदान करून 
सूझन दाखवून देत होत्या की मतदानाचा अधिकार 
मिळवण्यावर त्यांचा विश्‍वास होता. गुलेमा, मेरी आणि 
हॅना या त्यांच्या बहिणीही त्यांच्याबरोबर होत्या. त्यांनतर 
त्यांनी एलिझाबेथना लिहिले होते, “पहा, मी तेथे गेले 
आणि मतदान करून आले! आज सकाळी सात वाजता 
रिपब्लिकन उमेदवाराला सरळ मत दिले आणि पेटीत 
टाकून आले.” 


हंट यांनी आपल्या खिशातून एक कागद बाहेर काढला. तो 
ह. १! त्यांचा निकाल होता. सूझन यांच्या वकिलांना काय म्हणायचे 
बै: . होते हे ऐकण्यापूर्वीच त्यांनी आपला निकाल लिहिला होता. 
सूझन यांना दोषी ठरवावे असे त्यांनी ज्युरींना सांगितले. 
ज्युरींचे म्हणणे काय आहे असे शेल्डन यांनी विचारण्याचा 
वी प्रयत्न करताच हंट यांनी ज्युरींचे मत न घेताच त्यांना रजा 
दिली. “निकाल का दिला जाऊ नये याबद्दल कैद्याला काही 
| म्हणायचे आहे का?” असे त्यांनी विचारले. 


| 
* मु मक “-. णा भ् त्यांच्या वतीने शेल्डन यांनी खटला चालवला. त्यानंतर 
क्र & 1 
क 


सूझन आपल्या खुर्चीवरून उठल्या. “मला अनेक गोष्टी 
मांडायच्या आहेत,” त्या म्हणाल्या 


तीन आठवड्यानंतर सूझन यांना मतदान केल्याबद्दल 
अटक करण्यात आली. त्यांना जामीन देऊ करण्यात आला. 
म्हणजे त्यांचा खटला चालू होण्यापूर्वी त्या पळून जाणार 
नाहीत याची हमी म्हणून त्यांना काही पैसे भरावे लागणार 
होते. सूझन यांनी असे पैसे भरण्यास नकार दिला. परंतु 
ज्यांच्याविषयी आपल्याला आदर वाटतो अशा स्त्रीने तुरुंगात 
असणे त्यांचे वकील हेनरी शेल्डन यांना सहन होत नव्हते. जरी 
सूझन यांच्या तत्वात बसत नसले, तरी शेल्डन यांनी 
जामीनाची रक्‍कम भरून सूझन यांना तुरुंगातून बाहेर आणले. 


१७ जून १८७३ रोजी सूझन यांच्यावरील खटला सुरु झाला. 
वॉर्ड हंट या सहन्यायाधीशासमोर हा खटला चालू झाला. सूझन 
या एक महिला असल्याने त्या स्वतः न्यायालयात बोलू 
शकणार नाहीत असा हंट यांना विश्‍वास वाटत होता. 


“आपण न्यायदानाचे प्रत्येक महत्त्वाचे तत्व पायदळी तुडवले 
आहे.” न्यायाधीशांनी सूझनना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला पण 
त्यांनी त्याला दाद दिली नाही. सूझन यांचे सर्व आरोप ऐकून 
घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी त्यांना १०० डॉलरचा दंड ठोठावला. 
“या अयोग्य दंडाचा मी एक डॉलर देखील भरणार नाही,” सूझन 
यांनी जाहीर केले. “सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व नाकारताना 
महिलांवर कर लावणे, दंड ठोठावणे त्यांना तुरुंगात डांबून ठेवणे 
आणि फाशी देणे या तुमच्या मनमानी, अयोग्य आणि घटनाबाह्य 
पद्धतीचा कायद्याचा वापर यांचा निषेध करून त्याविरुद्‌्धचा 
लढा चालूच ठेवण्याचे... ” त्यांनी वचन दिले व शेवटी म्हटले की, 
“जुलुमाला विरोध करणे म्हणजे देवाच्या इच्छेचा मान करणे.” 


“मॅडम, तुम्ही दंड देईपर्यंत हे न्यायालय तुम्हाला तुरुंगात 
टाकण्याचा आदेश देणार नाही,” न्यायाधीशांनी उत्तर दिले. 


याला काहीच अर्थ नव्हता! न्यायाधीश सांगत होते की दंड 
भरेपर्यंत ते त्यांना तुरुंगात टाकणार नाहीत. हंट यांना माहित होते 
की त्यांनी जर सूझनना तुरुंगात टाकले नाही, तर दुसरे कोणतेही 
न्यायालय त्यांच्या निकालाचा फेरविचार करणार नाही. अशा 
प्रकारे ते सूझन यांना मोठ्या न्यायालयात जाण्यापासून प्रतिबंध 
करत होते; कारण सूझन यांना वास्तविक तेच करायचे होते. 
म्हणून न्यायाधीशांनी ही केस बंद करून टाकली. सूझन यांनी 
दंडही भरला नाही आणि त्या तुरुंगातही गेल्या नाहीत. 
मतदानाच्या हक्कासाठी त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात दावाही 
दाखल करता आला नाही. --><र्‍-ाा 
सूझन यांच्यावरील [11 11४ 01०11८ | 
खटल्यामुळे महिलांच्या न | 
मतदानाचा प्रश्‍न 
वृत्तपत्रांच्या पहिल्या 
पानावर झळकू लागला. 
हा एक विजयच होता. 
परंतु सूझनना मात्र 
त्याचा आनंद घेता | 
आला नाही. 


त्यांची बहीण गुलेमा क्षयरोगाने आजारी झाल्या. 
त्यांच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत सूझन, हॅना आणि मेरी 


यांनी त्यांची काळजी घेतली. 
>... क कपट >><&-< 
> हठ > ल र >>» हक 3०” री र 
धक ८9 
क्ष १ 
| शि ३ 
। भ- | 
चा प, ल आ) ॥9* 
शा शहि)!!! >> 


सूझन यांना आता प्रवास करण्याची मुळीच इच्छा 
नव्हती. परंतु रेव्होल्यूशन” साप्ताहिकाचे मोठे कर्ज 
त्यांच्या डोक्यावर होते. म्हणून त्यांनी आपला 
भाषणाच्या दोऱ्याचा कार्यक्रम परत सुरु केला. 


(ळ) 


प्रकरण ८ 


नवी आव्हाने 


१८७६ साली अमेरिकेने आपत्ली शताब्दी साजरी केली. 
फिलाडेल्फिया मधील स्थानिक कार्यक्रमात महिलांच्या 
हक्काचा जाहीरनामा 'राष्ट्रीय संघटनेला" मांडू देण्याची सूझन 
यांनी विनंती केली. आयोजकांनी त्यास नकार दिला. राष्ट्रीय 
संघटनेने त्यांच्या काही सदस्यांना मंचावर बसता यावे यासाठी 
काही थोडी तिकिटे मिळवली होती. “स्वराज्याचा जाहीरनामा' 
वाचला जात असताना सूझन तो शांतपणे ऐकत होत्या. 


त्यानंतर सूझन उभ्या राहिल्या आणि महिलांचा कार्यक्रमासाठी जमलेल्या प्रेक्षकांना तो कार्यक्रमाचा 
जाहीरनामा वाचण्यास सुरुवात केली. ते पाहून एक भाग आहे असेच वाटले. 
आयोजकांचा चेहरा पांढरा फटक पडला. 


महिलांनी प्रेक्षकांना जाहीरनाम्याच्या प्रति देखील 
वाटल्या. 


त्या वर्षातील सूझन यांचा हा दुसरा विजय होता. 
काही महिन्यांपूर्वी, १ मे रोजी त्यांनी आपल्या डायरीत 
लिहिले होते, “माझ्यासाठी आनंदोत्सव साजरा करण्याची 
वेळ आल्री आहे. 'रेव्होल्यूशन” साठीचे संपूर्ण कर्ज मी 
आज परत केले आहे.” त्यांनी एकट्यांनीच दहा हजार 
डॉलरचे कर्ज आणि त्यावरील व्याजही फेडले होते! 


त्यानंतर एक महिन्याने सूझन न्यूजर्सीतील 
टॅनाफ्लाय येथे एलिझाबेथ यांच्या घरी होत्या. 


त्या दोघी जुनी कागदपत्रे आणि वृत्तपत्रांची कात्रणे चाळत 
होत्या. त्यांनी त्यांच्या लढ्याची सुरुवात केल्यापासून 
परिस्थितीत केवढा मोठा बदल झाला होता यावर त्यांचा विश्‍वास 
बसेना. आता महिलांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात भाषण करणे 
धक्कादायक राहिले नव्हते. अधिकाधिक महिला आता 
विद्यापीठात शिक्षण घेत होत्या आणि विविध प्रकारच्या 
नोकऱ्या करत होत्या. काही महिलांना आता अंशतः मतदानाचा 
हक्कही मिळाला होता. अमेरिकेच्या काही प्रदेशात आणि 
स्थानिक निवडणुकात त्या मतदान करू शकत होत्या. 
मतदानासाठीच्या संघटना देशभर कार्यरत होत्या. लोक त्यात 
मोठ्या संख्येने आपला सहभाग नोंदवत होते. 


महिला हक्क चळवळीत नव्याने आलेल्या काही महिला 
कृष्णवर्णीय देखील होत्या. उदाहरणार्थ, पत्रकार आयडा वेल्स. 
त्या महिला आणि आफ्रिकन अमेरिकन लोकांच्या हक्कांसाठी 
आवाज उठवत होत्या. 


मतदानाच्या लढ्याच्या इतिहासावर एक पुस्तक त्रिहावे 
असे सूझन व एलिझाबेथ यांनी ठरवले. या प्रकल्पात दोघींनी 
स्वतःला झोकून दिले. एलिझाबेथ यांची कन्या हॅटी त्यांना यात 
मदत करत होती. त्या दोघी ज्याप्रकारे काम करत होत्या ते 
पाहून ती आश्‍चर्यचकित झाली. 


कधी कधी त्या आता एकमेकींशी कधीच बोलणार 
नाहीत असे वाटत असे. मग अशा वेळी त्या हातात हात 
घालून फिरायला जात. एलिझाबेथ म्हणायच्या, “सूझनने 
काहीही केले किंवा ती काहीही बोलली तरी आमची मैत्री 
कधीच तुटणार नाही. आणि तिची माझ्यावरील माया 
कधीच आटणार नाही याची मला खात्री आहे.” 


आयडा वेल्स 

यादवी युद्धाच्या काळात १८६२ साली आयडा वेल्स 
यांचा गुलाम म्हणून जन्म झाला. पुढे त्या पत्रकार झाल्या, 
वृत्तपत्राच्या संपादक झाल्या आणि मतदानाच्या चळवळीतील 
कार्यकर्त्या देखील. फर्डिनांड बार्नेट या त्यांच्या पतीसमवेत 
त्या नागरी हक्क चळवळीतील सुरुवातीच्या नेत्याही होत्या. 

यादवी युद्धाच्या 
काळापासून कृष्णवर्णीय 
महिलांनी मुक्‍त नागरिक या 
नात्याने नागरी हक्कांची 
मागणी करायला सुरुवात केली 
होती. महिलांना मतदानाचा र 3 


हक्क देण्याची कल्पना ष्ज्ज नवा 
४ » के 
| ) , 


अधिकाधिक लोकप्रिय होऊ 


लागली होती, परंतु दुर्दैवाने, श्र 
महिला चळवळीतील अनेकांचा 
वांशिक समानतेला विरोध 

होता. आयडा वेल्सनी देश- 
विदेशात प्रवास केला. सर्व 
वंशाच्या स्त्री-पुरुषांसाठी समान 
हक्क मिळावेत याविषयी त्या 
भाषणे करत असत. 


सूझन यांच्यासाठी त्यांच्या मित्र-मैत्रिणी फार महत्त्वाच्या 
होत्या. गुलेमा आणि त्यानंतर हॅना या त्यांच्या दोन बहिणींचा 
क्षयरोगाने मृत्यू झाल्यानंतर तर त्यांच्या मैत्रिणी अधिकच 
जवळच्या होत्या. महिला चळवळ हेच आता त्यांचे कुटुंब होते. 


५७ वर्षांच्या सूझन आता पूर्वीडतक्या चपळ राहिल्या नव्हत्या. 
परंतु त्या थांबायला तयार नव्हत्या आणि आपल्या कामावर त्यांचे 
लक्ष पूर्ण केंद्रित झाले होते. १८७७ ते १८८३ च्या दरम्यान त्यांनी 
राज्या-राज्यातून प्रवास करून महिलांच्या मतदानासाठी 
जनजागृती केली. दरवर्षी 'काँग्रेस' समोर भाषण देण्यासाठी त्या 
वीशिंग्टनला येत असत. 'महिला मतदान चळवळ' या सूझन व 
एलिझाबेथ यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचा पहिला खंड १८८१ मध्ये 
प्रकाशित झाला. 


रॅशेल एवरी 


एका वर्षाने दुसरा खंड 
प्रकाशित झाल्यावर त्याचा प्रसार 
करण्यासाठी एलिझाबेथ 
युरोपमध्ये गेल्या. सूझननी उत्तर 
अमेरिका खंडाच्या 
कानाकोपऱ्यातून अनेकदा प्रवास 
केला होता परंतु त्या एंटलांटिक 
महासागराच्या पत्नीकडे कधीच 
गेल्या नव्हत्या. हा प्रवास त्यांनी 
रॅशेल एव्हरी यांच्यासोबत 
करायचे ठरवले. रॅशेल २५ 
वर्षाच्या होत्या आणि त्या सूझन 
यांच्या अनेक 'भाच्यांपैकी* एक 
होत्या. चळवळीत नव्याने 
येणाऱ्या महिला सूझन 
मावशीकडे अतिशय आदराने 
पाहत असत आणि त्या त्यांच्या 
“आदर्श' होत्या. युरोपला 
निघण्यापूर्वी त्यांच्या सन्मानार्थ 
अनेक वेगवेगळे कार्यक्रम करून 
त्यांना निरोप देण्यात आला. 


"ब्रिटिश प्रिन्स' नावाच्या जहाजाने सूझन व रॅशेल २३ फेब्रुवारी 
१८८३ रोजी अमेरिकेहून निघाल्या. 


जहाज जेव्हा इंग्लंडला पोचले तेव्हा एक ओळखीचा चेहरा 
त्यांची गोदीवर वाट पाहत होता. 
एलिझाबेथ मोठ्या उत्कंठेने त्यांची वाट पहात होत्या. “तू 


येणार असे समजल्याबरोबर मी लंडनला आले,” त्या सूझनना 
म्हणाल्या. 


सूझन युरोपमध्ये ९ महिने राहिल्या. या कालावधीत त्यांनी 
महिला प्रतिनिधींची 'इंटरनॅशनल कोन्सिल ऑफ विमेन" ही 
आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन करण्यास मदत केली. 


इंग्लंड, आयर्लंड, इटली, स्वित्झर्लंड आणि जर्मनीतील 
महिला देखील अमेरिकेतील महिलांपेक्षा निराळ्या नाहीत असे 
त्यांच्या लक्षात आले. नोव्हेंबर १८८३ मध्ये त्या अमेरिकेला 
परत येण्यासाठी निघाल्या. परदेशातही त्यांना अनेक नव्या 
मैत्रिणी, सहकारी आणि चाहत्या मिळाल्या होत्या. 


प्रकरण ९ 


संथ प्रगती 


राष्ट्राध्यक्ष ग्रोव्हर क्लीव्हलँड 


१८८७ साली राज्यघटनेत 
महिलांना मतदानाचा हक्क 
देणारी दुरुस्ती अमेरिकेच्या 
“काँग्रेसमध्ये' प्रथमच 
मतदानासाठी सादर करण्यात 
आली. ही दुरुस्ती पारित झाली 
नाही, पण सूझन त्यामुळे 
नाउमेद झाल्या नाहीत. दुरुस्ती 
पारित होण्याची त्यांना अपेक्षाच 
नव्हती, कारण काँग्रेसने त्यावर 
मतदान घेण्यास मान्यता 
मिळवण्यात अनेक दशके निघून 
गेली होती. सूझन आता 
आंतरराष्ट्रीय महिला संघटनेच्या 
कार्यात गुंतल्या होत्या. 


ही परिषद वोशिंग्टन मध्ये 
२५मार्च ते १ एप्रिल या 
कालावधीत पार पडली. 


जगभरातून ५३ संघटना आणि ४९ व्यक्‍ती या 
परिषदेसाठी आले होते. राष्ट्राध्यक्ष ग्रोव्हर क्लीव्हलँड यांनी 
व्हाईट हाऊस या आपल्या निवासस्थानी एका समारंभात 
या सर्वांचे स्वागत केले. या परिषदेत आणखीही एक 
महत्त्वाची घटना घडली. वीस वर्षानंतर प्रथमच 'अमेरिकन* 
आणि राष्ट्रीय* या दोन्ही महिला संघटना एकत्र आल्या 
होत्या. त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या प्रतिस्पर्धी ल्युसी स्टोन यांची 
सूझन यांनी ओळख करून दिली. फ्रेडरिक डग्लस यांनी 
१८४८ साली महिला चळवळीला पाठिंबा दिला होता, ते 
आणि सूझन यांचे काही जुने मित्रही परिषदेत उपस्थित 
होते. 


या नव्या 'नॅशनल अमेरिकन महिला मतदार 
संघटनेच्याः एलिझाबेथ या पहिल्या अध्यक्ष बनल्या. 
सूझन उपाध्यक्ष झाल्या. त्यानंतर एत्रिझाबेथ युरोपला 
परत गेल्यावर सूझन अध्यक्ष म्हणून काम करू लागल्या. 


आता महिलांच्या या दोन मोठ्या संघटना एकत्रितपणे 
काम करू शकणार होत्या. १८९० साली, सूझन ७० वर्षांच्या 
असताना या दोन संघटनांचे एकत्रीकरण झाले. 


| 


१ 
| 
| 
र 
। 
। 
|) 


वय वाढल्याने सूझन एका जागी स्थिरस्थावर 
होण्याचा विचार करू लागल्या. त्यांनी कधीच स्वतःचे घर 
घेतले नव्हते. जून १८९१ मध्ये त्या रॉचेस्टरच्या त्यांच्या 
घरी राहण्यास आल्या. त्या आणि मेरी आता तिथे एकत्र 
राहणार होत्या. त्या चळवळीच्या निमित्ताने बाहेर असताना 
त्यांच्या चळवळीतील 'भाच्यांनी* घराचे सुशोभीकरण 
करून त्यांना आश्‍चर्यचकित केले. 


१८९५ साली चळवळीतील एक कार्यकर्त्या रॅशेल फॉस्टर 
ऐंव्हरी यांनी निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी सूझन यांना एक 
मोठ्या रकमेची थैली देऊन आश्चर्याचा आणखी एक धक्का 
दिला. त्यांच्या सर्व 'भाच्यांनी' मिळून हा निधी जमवला होता. 
आता सूझन आपले उर्वरित आयुष्य सुखाने व्यतीत करू शकणार 


होत्या. 
१८९६ साली न्न ॥ 
कॅलिफोर्निया राज्यात 


महिलांच्या मतदानाच्या र ॥? ५ 11), 19 ॥४॥ 


हक्काबाबत मतदान होणार | 
होते. सूझन यांनी त्यासाठी ७०) 11110(.01013060. 
बराच प्रचार केला होता - (81 ० ]व७॥0 


व्य ह बहुधा पट ष््पा ४0 पृ ल 
न ८411018) 


होते. परंतु या निवडणुकीला 
काहीच दिवस राहिले 

असताना दारू विक्रेत्यांच्या संघटनेने महिलांच्या विरोधात 
आपला लढा सुरु केला. त्यांनी पुरुषांचे असे मत बनवले की 
मतदानाचा अधिकार दिल्यास, महिला सर्वप्रथम बिअर आणि 
व्हिस्की वर बंदी आणतील. त्यासाठी त्यांनी रस्त्यावरील दारुडे 
देखील मतदान करण्यासाठी जमवले. 


कॅलिफोर्निया राज्यात महिलांना मतदानाचा अधिकार 
नाकारण्यात आला. 


परंतु त्याच वर्षी उटाह, वायोमिंग, कोलोरॅडो आणि 
आयडाहो या राज्यांत महिलांना मतदानाचा हक्क देण्यात 


प्रकरण १० 
आला. 
संथगतीने असली, तरी प्रगती होत होती आणि सूझन अपयश अशक्य आहे 
त्याने खुश होत्या. 


सूझन यांचा ८०वा वाढदिवस जवळ येऊ 
लागल्यावर कॅरी चॅपमन कॅट या 'नॅशनल अमेरिकन 
महिला मतदार संघटनेच्या* नव्या अध्यक्ष म्हणून 
निवडून आल्या. निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात 
आल्यावर जयजयकाराने नळ 
खोली भरून गेली. परंतु ी 
याचा अर्थ सूझन बी. 
अँथनी अध्यक्षपदावरून 
पायउतार होत आहेत हे 
लक्षात आल्यावर खोलीत 
एकदम शांतता पसरली. 
त्या जरी संघटनेला 
अंतर देणार नसल्या, 
तरी एक महत्त्वाचा 
कालखंड संपुष्टात आला होता. 
कॅरी चॅपमन कॅट देखील म्हणाल्या 
की, “कोणीच सूझन यांची वारसदार 


महिलांना मत होऊ शकणार नाही.” 


. र 


कॅरी चॅपमन कॅट 


एकोणिसावे शतकही आता संपत आले होते. 
१९०० साती राष्ट्राध्यक्ष मॅकिन्ली यांनी सूझन यांच्या 
सन्मानार्थ 'नॅशनल अमेरिकन महिला मतदार 
संघटने"साठी व्हाईट हाऊसमध्ये एक सत्कार समारंभ 
आयोजित केला. सूझन म्हणाल्या, “एके काळी मी 
अत्यंत नावडती आणि निंदा केली जाणारी महिला होते, 
पण आता सर्वांचेच माझ्यावर प्रेम दिसते.” 


त्या वर्षीच्या हेमंत क्रतूत सूझनना पक्षाघाताचा 
झटका आला. एक आठवडा त्यांना बोलता येत नव्हते. 
एक महिनाभ्भर मेरीने त्यांची सातत्याने देखभाल केली. या 
आघातानंतर सूझन पूर्णपणे पूर्वीसारख्या झाल्या 
नसल्या, तरी जून १९०२ मध्ये त्या एलिझाबेथना 
भेटायला गेल्या. परत येण्याची वेळ झाल्यावर दोन्ही 
मैत्रिणींनी एकमेकींना मिठी मारली. एलिझाबेथ यांच्या 
नोव्हेंबरमधील ८८ व्या वाढदिवसाला परत येण्याचे 
त्यांनी कबूल केले. 


परंतु काही महिन्यांनी सूझनना एलिझाबेथ यांच्या 
हॅटी या मुलीची तार आली. त्यात लिहिले होते, “आईचे 
तीन वाजता निधन झाले.” सूझन अनेक तास काही न 
बोलता आपल्या अभ्यासिकेत एलिझाबेथ यांच्या 
फोटोकडे पाहत सुन्नपणे बसून राहिल्या. त्या 
खोलीबाहेर आल्या, तेव्हा या बातमीवरील त्यांची 
प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी पत्रकार जमलेले होते. 
सूझन म्हणाल्या, “मी आता काही बोलण्याच्या 
मनस्थितीत नाही.” 


एलिझाबेथ यांची अंत्ययात्रा लहानशीच होती, फक्‍त 
कुटुंबीय आणि अगदी जवळची मित्रमंडळी उपस्थित होती. 
शवपेटी बंद करताना एलिझाबेथ यांच्या इच्छेप्रमाणे 
त्यावर एक फोटो ठेवण्यात आला. हा फोटो त्यांची प्रिय 
मैत्रीण सूझन यांचा होता. 


सूझन यांच्या डॉक्टरांनी त्यांना अधिक आराम 
करण्याचा सल्ला दिला होता, परंतु त्यांचा प्रवास चालूच 
होता. १९०३ साली त्या न्यू ऑर्लिन्सला गेल्या. १९०४ साली 
त्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेसाठी जर्मनीतील बर्लिन 
येथे गेल्या. १९०५ साली त्या ओरेगॉन मधील पोर्टलँडला 
गेल्या. 


थिओडोर रुझवेल्ट यांची राष्ट्राध्यक्षपदी फेरनिवडणूक 
झाल्यानंतर दोन आठवड्यांनी त्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटल्या 
आणि महिलांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्याबाबत 
मदत करण्याची त्यांना विनंती केली. आपल्या खुर्चीवर पुढे 
वाकून त्यांनी रुझव्हेल्ट यांचा हात पकडला आणि त्या 
म्हणाल्या, “ही माझी महत्त्वाची मागणी आहे-ही 
कोणालाही केलेली जवळजवळ माझी अखेरची मागणी 
म्हणता येईल. तुम्ही हे पद सोडण्यापूर्वी विधानमंडळात 
राज्यघटनेत दुरुस्ती करून काँग्रेसला महिलांना 
मतदानाचा अधिकार देण्याचे विधेयक सादर करण्याची 
विनंती करा, 


आणि गुलामगिरीची प्रथा बंद करून लिंकन जसे 
इतिहासात अजरामर झाले आहेत, तसेच तुम्हीही व्हा.” 


यापूर्वीही ते महिलांच्या हक्कांच्या बाजूने बोलले 
होते याची रुझव्हेळ्ट यांनी त्यांना आठवण करून दिली. 
परंतु यावेळी मात्र त्यांच्या मागणीसाठी त्यांनी काहीच 
केले नाही. त्या ८६ वर्षांच्या झाल्याबददल रुझव्हेल्टनी 
त्यांचे अभिनंदन केले परंतु सूझन यांच्यावर त्याचा 
काहीच प्रभाव पडला नाही. त्या म्हणाल्या, “केवळ 
अभिनंदन करण्याऐवजी पुरुष आणखी काही का करत 
नाहीत? माझे सतत कोतुक करण्याऐवजी राष्ट्राध्यक्ष 
रुझवेल्ट महिलांच्या मताधिकारासाठी राज्यघटनेत 
दुरुस्ती करण्यासाठी काँग्रेससमोर एक शब्द बोलले, तर 
ते मला अधिक आवडेल.” 


वाढदिवसाच्या अखेरीस सूझन यांना दोन शब्द 
बोलण्याची विनंती करण्यात आली. चळवळीतील एक 
कार्यकर्त्या एना शॉ यांच्या शेजारी त्या उभ्या होत्या. 
ऐंना आता संघटनेच्या अध्यक्ष होत्या. त्यांच्या 
खांद्याचा आधार घेऊन त्या उभ्या राहिल्या होत्या. 
महिलांनी ही चळवळ अशीच चालू ठेवली पाहिजे 
याबद्‌दल त्या बोलू लागल्या. त्यानंतर दूरवर नजर 
लावून, जणू काही त्या भविष्यात पाहत होत्या, त्या 
म्हणाल्या, “अपयश येणे अशक्य आहे.” 


सार्वजनिकरित्या बोललेले हे त्यांचे अखेरचे शब्द 
होते. त्या रॉचेस्टरच्या घरी परत आल्या तेव्हा जिना 
चढण्याइतकेही त्राण त्यांच्यात राहिले नव्हते. त्यांना 
अंथरुणावर झोपवण्यात आले. त्यांची बहीण मेरी आणि 
त्यांच्या मैत्रिणी त्यांच्याभोवती होत्या. 


एका रात्री मेरी सूझन यांच्या शेजारी बसल्या होत्या. 
ऐंना शॉ पलंगावर पायाशी बसल्या होत्या. त्यांना माहित 
असलेल्या महिलांच्या नावांची उजळणी करण्यास सूझन 
यांनी सुरुवात केली. त्यापैकी काही त्यांच्या कुटुंबातील 
होत्या त्या मेरीना माहित होत्या. मतदान चळवळीतील 
काहींची नावे शॉ यांनी ओळखली. काही लोक केवळ सूझन 
यांनाच माहित होते. नंतर शॉ म्हणाल्या, “ही सर्व मंडळी 
त्यांच्या मरणासन्न डोळ्यांपुढून सावलीप्रमाणे एकामागून 
एक अशी जात असावीत. आणि त्यातील प्रत्येकाशी त्या 
बोलत होत्या.” 


सूझन यांनी आपला गाल ऐंना च्या हातावर टेकवला. 
त्या म्हणाल्या, “या सर्वांनी किती काम केले आहे आणि 
किती स्वार्थत्याग केला आहे हे मला माहित आहे.” 


एवढे म्हणून त्यांनी आपले डोळे मिटले. मंगळवार, 
१३ मार्च १९०६ रोजी सूझन यांची प्राणज्योत मालवली. 


महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळालेला त्या पाहू 
शकल्या नाहीत. परंतु ज्या दुरुस्तीसाठी त्या आयुष्यभर 
झगडल्या, ती राज्यघटनेची दुरुस्ती १८ ऑगस्ट १९२० रोजी 
कायदा बनली. ही राज्यघटनेची १९ वी दुरुस्ती होती. 


खूप लोक त्याला 'सूझन बी. अँथनी दुरुस्ती' असेच 
म्हणतात. 


त्यांच्याखेरीज हे कथीच घडले नसते. 


सूझन बी. अँथनी यांच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या नोंदी 


१८२० सूझन ब्रॉनेल अँथनी यांचा मॅसॅच्युसेट्समधील ऐंडम्स या गावी जन्म. 

१८२६ अँथनी कुटुंबाचे मॅसॅच्युसेट्समधील बॅटनकिल येथे स्थलांतर. 

१८३७ या सालच्या महामंदीत डॅनियल अँथनी यांची गिरणी हातातून गेली. 

१८४८ महिलांची पहिल्री परिषद सेनेका फॉल्स येथे भरवण्यात आली. 

१८५१ सूझन व एलिझाबेथ केडी स्टेन्टन यांची पहिल्री भेट 

१८६० न्यूयॉर्कच्या विधानसभेत महिलांना मालमत्तेचा हक्क देणारा कायदा पारित. 

१८६२ न्यूयॉर्कमध्ये १८६० साली महिलांना दिलेल्या हक्कातील अनेक कत्रमे रद्द. 
सूझन यांच्या वडिलांचे निधन. 

१८६३ गुलामगिरी रद्द करणाऱ्या जाहीरनाम्यानुसार दक्षिणेतील गुलामांची मुक्‍तता. 

१८६८ राज्यघटनेची चौदावी दुरुस्ती मान्य. 

१८६९ वायोमिंग प्रदेशातील महिलांना मतदानाचा हक्क प्रदान. 

१८७० उटाह या प्रदेशातील महिलांना मतदानाचा हक्‍क प्रदान. 

१८७२ सूझन यांना मतदान केल्याबाबत अटक. 

१८८० सूझन यांच्या आईचे निधन. 

१८८३ सूझन यांचे इंग्लंडमध्ये आगमन. 

१९०२ एलिझाबेथ कॅडी स्टेन्टन यांचे निधन. 

१९०६ सूझन बी. अंथनी यांचे निधन. 

१९२० राज्यघटनेची १९ वी दुरुस्ती मान्य, त्याद्वारे महिलांना मतदानाचा हक्क प्रदान. 


